श्री तुळजा भवानी एज्युकेशन ट्रस्ट,धुळे संचलित 
श्री छत्रपती शिवाजी सैनिकी विद्यालय, मोराणे, 
प्र.नेर, ता.जि.धुळे या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित 
उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
शाळेचे, इंदुबाई भदाणे प्रतिष्ठान, बोरकूंड, 
ता.जि.धुळे या संस्थेस हस्तांतरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११८/प्र.क्र.३४२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मे, २०१८ 


वाचा :- शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 


दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२. 


wey: विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नाशिक यांचे जा.क्र.शिउसं/नावि/ 
माध्य.४/हस्तां./२०१८/२२६३/६६, दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

श्री तुळजा भवानी एज्युकेशन ट्रस्ट, धुळे संचलित श्री छत्रपती शिवाजी सैनिकी विद्यालय, 
मोराणे, प्र.नेर, ता.जि.धुळे या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक (इयत्ता ५ वी ते १२ वी) शाळेचे, इंदुबाई भदाणे प्रतिष्ठान, बोरकूंड, ता.जि.धुळे या संस्थेस 
हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
सदर विषयाधीन शाळा वरील संस्थेस हस्तांतर करण्यास खालील नमूद अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


१) श्री तुळजाभवानी एज्युकेशन ट्रस्ट, धुळे या संस्थेच्या कार्यकारीणीबाबत मा.सह धर्मादाय आयुक्त, 
नाशिक यांचेकडे दाखल असलेल्या अपील क्र.१७/२०१७ वरील निर्णयाच्या अधीन राहून सदर 
हस्तांतरणास परवानगी देण्यात येत आहे. 

२) शाळेचे नाव राजे संभाजी मिलीटरी स्कूल, मोराणे, प्र.नेर, ता.जि.धुळे याऐवजी "श्री छत्रपती 
शिवाजी सैनिकी विद्यालय, मोराणे, प्र.नेर, ता.जि.धुळे" असे बदलण्यात आले आहे. सदर 
बदलाबाबत नोंद घेण्यात आल्याबाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प., धुळे यांनी आदेशा 
निर्गमित करणे, आवश्यक राहील. 


३) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल 
केली जाणार नाही. 


SRA निर्णय क्रमांकः माशाह ३११८/प्र.क्र.३४२/एसएम-१ 
शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक 
सुविधा व शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव 
यांचे रु.१००/-च्या स्टॅप पेपरवर नोटरी केलेले शहापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


५) शाळेतील मंजूर व कार्यरत अर्हताप्राप्त शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सामावून घेण्यात येईल 
व त्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये बदल होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/- 
च्या स्टँप पेपरवर नोटरी केलेले ठापथपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


६) शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, 
सैनिकी शाळांबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या 
पदांइतके शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर 
कर्मचारी कार्यरत राहणार नाहीत, हे संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त 
पदे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक 
राहील. 


७) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, हस्तांतरणानंतर त्याच तत्वावर कार्यरत राहील. 


८) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी 
व शार्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


९) शासनाकडून झाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 


qo) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह 
२०११/(२१०/११) माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व 
कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


११) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदल संदर्भातील अटी व Beira 
भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीचा नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द 
करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


२. वरील अट क्र.(३) व (४ ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, 
नाशिक यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आवश्‍यक अन्य अटींचा समावेश करुन, शाळेच्या व्यवस्थापन 
बदलाबाबत आवश्यक पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३११८/प्र.क्र.३४२/एसएम-१ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३१२००६५०२२२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
क न DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

Pravin Ra JALAN नयन 
postalt =400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1e 

M Uu n d h e d4f4fce865eda3495969f77d97c89a, cn=Pravin 
Rajaram Mundhe 
Date: 2018.05.31 20:07:39 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 
१) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक विभाग, नवीन प्रशासकीय मध्यवर्ती इमारत, 
नाशिक रोड, नाशिक- ४२२ ००१. 
३) शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, धुळे 
४) अध्यक्ष/सचिव, श्री तुळजा भवानी एज्युकेशन ट्रस्ट, मोराने, WAR, ता.जि.धुळे. 
) 
) 


५) अध्यक्ष/सचिव, इंदुबाई भदाणे प्रतिष्ठान, बोरकुंड, ता.जि.धुळे. 
६ निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


